शिधावाटप/रास्तभाव दुकानांच्या परवाना व 
तद्‌नुषंगिक इतर दस्तावेजांच्या शुल्कामध्ये 
आणि अनामत रकमेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.०६/नापु ३१ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई :- Yoo ०३२. 
दिनांक :- ०७ जून, २०२१ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय क्र. साविव्य-१०९७/प्र.क्र.८०३८/नापु-२८, दि. २०.१२.१९९७. 
२) शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-१८०२/२६९२/प्र.क्र.9२३/नापु-२८, दि. २.२.२००२. 
३) शासन निर्णय क्र. साविव्य-१००५/प्र.क्र.२०७५/नापु-२८, दि. ३.११.२००७. 
प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाने निर्देशित केलेल्या Ease of Doing Business अंतर्गत राज्यस्तरीय सुधारणांमध्ये 
अनुच्छेद क्र. ४३ मध्ये “Grant of License for Fair Price Shops under relevant Act & its renewal” हा मुद्दा 
समाविष्ट आहे. त्या अनुषंगाने शिधावाटप/रास्तभाव दुकानांना मंजूरी व तद्‌नुषंगिक बाबी online उपलब्ध करुन 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्या अनुषंगाने शिधावाटप/रास्तभाव दुकानांच्या मंजूरीचे अर्ज 
ऑनलाईन स्वीकारणे, परवाना फी, अनामत रक्कम, नुतनीकरण फी या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी प्रथमत: Payment Gateway तयार करणे आवश्‍यक असून याबाबत कार्यवाही सुरु आहे. 

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अधिकृत शिधावाटप/रास्तभाव दुकानदार यांच्या मार्फत राबविली जाते. 
मुंबई शिधावाटप क्षेत्रात शिधावस्तूंची उचल थेट दुकानदार शासकीय गोदामातून करतात. राज्याच्या उर्वरीत 
भागात शिधावस्तूंची उचल भारतीय अन्न निगम ते शासकीय गोदाम व शासकीय गोदाम ते रास्तभाव दुकान 
अशी होते. शिधावस्तूंची विक्री शिधापत्रिकाधारकांना करण्यासाठी अधिकृत शिधावाटप/रास्तभाव दुकानदारांना 
प्राधिकारपत्र दिली जातात. मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील अधिकृत शिधावाटप दुकानदार यांना महाराष्ट्र 
अन्नधान्य वाटप (द्वितीय) विनियम, १९६६ च्या विनियम १० (१) अन्वये आणि राज्याच्या उर्वरीत भागातील 
दुकानदारांना महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तू (वितरणाचे विनियमन) विनियम, १९७५ च्या नियम ११ (9) अन्वये, विहित 
केलेल्या नमुना ७ प्रमाणे प्राधिकारपत्र द्यावयाचे आहे. अधिकृत शिधावाटप/रास्तभाव दुकानाचे प्राधिकारपत्र 
शुल्क, दुय्यम प्राधिकारपत्र, अनामत रक्‍कम १९९७ मध्ये व नुतनीकरण विलंब शुल्क २००२ मध्ये निर्धारीत 
करण्यात आले आहे. सदरचे शुल्क निर्धारीत करुन आता २० वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. या प्रदिर्घ 
कालावधीत या विविध शुल्कामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. आता या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध 
करुन देताना येणाऱ्या प्रशासकिय खर्चाचा विचार करुन उपरोक्त सेवांच्या शुल्कात वाढ करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती तसेच इतर आवऱ्यक बाबींमधील खर्चातील वाढ लक्षात घेता, 
केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार Ease of Doing Business (EODB) Reforms मधील District Level 
Business Reform Action Plan (DIBRAP), 2020 अंतर्गत राज्यातील रास्तभाव दुकानांचे परवाने, अनामत 
रक्‍कम, नुतनीकरणाचे शुल्क, विलंब शुल्क या संदर्भात वर नमूद केलेल्या अनुक्रमे दि. २०.१२.१९९७, 
दि. ०२.०२.२००२ व दि.०३.११.२००७ च्या शासन निर्णयातील परवाना शुल्क, अनामत रक्कम, नुतनीकरण 
शुल्क व विलंब शुल्कामध्ये खालीलप्रमाणे वाढ करण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.०६/नापु ३१ 


अ. तपशील सध्याचे शुल्क/ अनामत | सुधारित शुल्क/ 
क्र. रक्‍्कम/ विलंब आकार/ | अनामत रक्कम/ विलंब 
दंड रक्‍कम आकार/ दंड रक्‍कम 
श्‌ अधिकृत शिधावाटप / रास्तभाव दुकानाच्या व त्याच्या 4/- 4o/- 
संघटीत संस्थेच्या प्राधिकार पत्र मंजूरीकरीता/ नुतनीकरण 
करिता आवेदन अर्ज शुल्क 
२ | अधिकृत शिधावाटप / रास्तभाव दुकानाच्या व त्यांच्या १००/- ५००/- 
संघटीत संस्थेच्या प्राधिकारपत्र परवाना शुल्क 
दुय्यम (डुप्लीकेट) प्राधिकारपत्र / परवाना शुल्क ५०/- ५००/- 
8 | मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील सर्व अधिकृत दुकानदार- ५,०००/- १०,०००/- 
अनामत रक्‍कम 
५ | इतर महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व अधिकृत दुकानदार- ३,०००/- ६,०००/- 
अनामत रक्‍कम 
६ । इतर नागरी क्षेत्रातील सर्व अधिकृत दुकानदार - अनामत २,०००/- ४,०००/- 
रक्‍कम 
७ । ग्रामीण क्षेत्रातील सर्व अधिकृत दुकानदार- अनामत रक्‍कम १,०००/- २,०००/- 
८ । रास्तभाव दुकानदार / अधिकृत शिधावाटप दुकानदार q/- ५०/- 
प्राधिकारपत्र नुतनीकरण विलंब शुल्क (प्रती दिन) 
९ | स्वयंसहायता बचत गटाला रास्तभाव / अधिकृत शिधावाटप २,५००/- ५,०००/- 
दुकाने/किरकोळ केरोसीन परवाना- अनामत रक्कम. 
२. वर नमूद शिधावाटप/रास्तभाव दुकानांचे परवाना शुल्क व इतर शुल्कांचे सुधारीत दर या सेवा ऑनलाईन सुरु 


झाल्याच्या दिनांकापासून लागू होतील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्यांचा संकेतांक २०२१०६०७१७१११७१२०६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति :- 
मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


Cc “७ A -5 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद. 


Charushila Chandrakant = 


Tambekar 


mi 
Fe 


ral ekar 
harashtra, ou=Food Civil Supplies 


€89c21b1422e313820a2, cn=Charushila Chandrak. 
Date: 2021.06.07 17:23:58 +05'30° 


(चारुशीला तांबेकर ) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


184743300039९014, 
serialNumber=2b0496c0c213a3f50c6522cc39ae5de95e1150ac3287 
ant Tambekar 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.०६/नापु ३१ 


५. मा.राज्यमंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव. 

७. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

८. सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई ३२. 
९. सर्व प्रशासकीय विभाग प्रमुख, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१०. महासंचालक, Bas चव्हाण प्रशासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे. 
११. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१२. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा. 

१४. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

१५. सर्व उपायुक्त (पुरवठा). 

१६. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 

१७. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 

१८.वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण,मुंबई. 
१९. उपसंचालक, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 

20, उपसंचालक, नागरी पुरवठा(गो/बां) परळ, मुंबई. 

२१. महालेखापाल (लेखा/अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई. 

२२. महालेखापाल (लेखा/अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

२३. महालेखापाल लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२५. महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२६. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील सर्व सह सचिव, अवर सचिव व कक्ष अधिकारी. 
२७. वित्त विभाग (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२८.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

२९. माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

३०. निवड नस्ती (कार्यासन नापु. ३१) (५ प्रती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


